(२४०४०६९१ १३-कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदान बीडीएस उपलब्ध 
करून देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएमसी २०२०/प्र.क्र.१६६/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, यांचे पत्र- सं.क्र.आदुवि-अंपञ्ा-४/सुरक्षा रक्षक 
अनुदान/२०२०-२१/८३८, दि.२८ ऑक्टोबर, २०२०. 


ज्ञापन:- 

आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने आरे दुग्धवसाहतीमधीळ अतिक्रमणं रोखण्यासाठी तसेच अंतर्गत सुरक्षेसाठी 
बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या एकूण २६ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च 
भागविण्याकरिता रू.११,०२,०००/- (अक्षरी रू. अकरा लक्ष दोन हजार फक्त) इतक्या खर्चास या 
ज्ञापनान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त बाबीवरील होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डी-५, २४०४ - दुग्धव्यवसाय विकास 
(अनिवार्य) (००) (१०२) - दुग्धविकास प्रकल्प, (०१) - आरे दुग्ध वसाहत, (०१) (०१) आरे दुग्ध वसाहत 
-प्रशासन, (२४०४०६९१), (१३)-कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या आथिक तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३३४/व्यय-२, 
दिनांक १३.११.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१११९१३१८२१९१०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajesh Shaligram 
Govil 


2844338. 


(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्धवसाहत, गोरेगांव, मुंबई. 


प्रत, 
१. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएमसी २०२०/प्र.क्र.१६६/पदुम-८ 


२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

३. निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. वित्त विभाग (व्यय-२, अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

४. कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


